विभागीय सहसंचालक, नागपूर या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्णर०१४/(२५७/१४) मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ३ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय क्र.२०१०/(१८८/१०)/मशि-१, दि. २२/०२/२०१२. 
२) शासन निर्णय क्र. रिक्‍तप २०१३/(१५३/१३) मशि-१, दिनांक १३/८/२०१४. 
३) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१४/(२५७/१४)/मशि-१, दिनांक २७.२.२०१५ 
शासन निर्णय :- 


विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ या पदावर संदर्भाधिन क्र. ३ च्या हासन 
निर्णयान्वये पदस्थापना दिलेल्या सहसंचालकांपैकी, डॉ. अंजली रहाटगांवकर यांचा कालावधी 
संपुष्टात आल्याने, त्यांना दिनांक ३.३.२०१८ (म.पू) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांची 
पदस्थापना (सहयोगी प्राध्यापक, न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था, नागपूर या पदावरुन बदलीने) पुढील 
पदावर खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव व सध्याचे पदनाम महाविद्यालय 
शिना , | डॉ. अंजली रहाटगांवकर, सहसंचाळक, | सहयोगी प्राध्यापक, arpa विज्ञान 
उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर संस्था, नागपूर 


तसेच वरीलप्रमाणे रिक्‍त होणाऱ्या सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर या पदाचा तात्पुरत्या 
स्वरुपात अतिरिक्‍त कार्यभार पुढील आदेशा होईपर्यंत खालील अध्यापकाच्या नावासमोरील रकान्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे सोपविण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव व मूळ पदनाम सहसंचालक पदाचा तात्पुरता अतिरिक्त 
कार्यभार 
णं . | डॉ. जयराम खोब्रागडे, संचालक, न्याय | सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, 
सहाय्यक विज्ञान संस्था, नागपूर नागपूर 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०३०११७१८१५२२०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ Digitally signed by Manisha Pravin Kini 
M a n | S h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 

Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

. र्य iS 2.5.4.20=1 08cbdac08c7e940866a8fc97 bfe7f861 bf 92c 

r a V | n | Nn | e9dd6b4d0924623149a51f9ed, cn=Manisha Pravin Kini 
Date: 2018.03.03 12:37:01 +05'30' 
(म.प्र. किणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्णर०१४/(२५७/१४) मशि-१ 


३. अपर मुख्य सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

६. संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. सर्व विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण). 

८. प्राचार्य/ संचालक, संबंधित शासकीय महाविद्यालये /संस्था 

९. कुलसचिव, महाराष्ट्रातील सर्व अकृषि विद्यापीठे 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

११. सहसचिव (विशि), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. डॉ. अंजली रहाटगांवकर, सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग, नागपूर 

१३. डॉ. जयराम खोब्रागडे, संचालक, न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था, नागपूर 

१४. सर्व संबंधित अधिकारी यांना संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 
१५. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (मशि/विशि), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (मशि-१) 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


